Ten जते 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-२२७९४२५७ Email ID : Desk 14b.gad-mh @ gov.in 
क्रमांक : कअनि-११२१/प्र.क्र.१८/१४-ब दिनांक : १२ ऑगस्ट २०२२ 
प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


विषय : विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील श्री सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यास, 
प्रभादेवी, मुंबई या कार्यालयातील “उप कार्यकारी अधिकारी” हे पद मंत्रालयीन 
संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


संदर्भ : १)सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२,दि.१७-१२-२०१६ 
२) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/का. १२,दि.१६-०२-२०१८ 
३) सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दि.३१.०८.२०१७ 


महोदय/महोदया, 

संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित 
करण्यात आले असून, संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक १६-०२-२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सदर धोरणामध्ये 
सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक ३१-८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. 
२. उक्त झासन निर्णयास अनुसरुन विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील श्री सिध्दीविनायक गणपती 
मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई या कार्यालयातील “उप कार्यकारी अधिकारी” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी 
मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांमधून इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त नमूद पद मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरिता सदर 
जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येत असल्याने या जाहिरातीस अनुसरुन क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सदर 
पदांकरिता या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत व असे अर्ज सादर करण्यात आल्यास ते विचारात घेतले जाणार 
नाहीत, तसेच त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर कळविण्यात येणार नाही. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि. दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५(ओ)(9 मध्ये 
नमूद केल्यानुसार कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण होऊन 
त्यानंतर त्यांचा किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झालेला नाही, अशा अधिकाऱ्यांची या विभागाकडे शिफारस 
करण्यात येऊ नये. 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.१८/१४-ब 


टु. 


उपरोक्त पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांनी 
परस्पर या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत. त्यांनी आपआपल्या विभागामार्फत अर्ज सादर करावेत. परस्पर अर्ज 


सादर केल्यास त्या अर्जांचा विचार करण्यात येणार नाही व त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर कळविण्यात येणार 


नाही. 
&. 


सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संदर्भाधिन 


शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जांची छाननी करुन आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक 


कर्मचाऱ्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव खालील माहितीसह या कार्यासनाकडे दिनांक ०२.०९.२०२२ पर्यंत पोहोचतील 
अशारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) पाठवावा :- 


१ | अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 

२) | जन्मदिनांक 

३) | प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 

8) निवृत्तीचा दिनांक [पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद ५ 
(ब) (६)] 

५) | शैक्षणिक अर्हता 

६) । भ्रमणध्वनी क्रमांक 

७ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल 
पाठवू नयेत) 

८) | Aa a दायित्व सादर केली आहेत का? (दि.३१.३.२०२२ रोजीचे) 

९) | ५०/५५व्या वर्षी पुनविळोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 

१०) | संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती fest असल्यास 
तपशील (कालावधी, पद व ठिकाण) 

दिनांकापासून ते दिनांकापर्यंत | पद प्रतिनियुक्‍तीचे 
ठिकाण (कार्यालय) 

११) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय ही सुरु अथवा प्रस्तावित आहे 
काय? 

१२) | मागील प्रतिनियुक्‍तीवरून परत आल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली 
आहेत का? 

१३) | प्रतिनियुक्‍तीकरीता निवड झाल्यास विभाग कार्यमुक्‍त करेल किंवा कसे? 


७. 


एकदा निवड झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांस त्याचे नांव मागे घेता येणार नाही. 


तसेच, आपल्या विभागातून 


सदर पदावर प्रतिनियुक्‍्तीसाठी जाण्यास कोणीही कक्ष अधिकारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया दिनांक 
०२.०९.२०२२ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.१८/१४-ब 


सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८१२१५१४४७९८०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8 
72725a47b4f0, postalCode=400032, st=Maharash 


, st=Maharashtre 
'=54B11B1CCBDC577D71DCE3B313C3FEFSDC2AD659E36 
OF73B682D6B6FCCB8AECF, -GAJANAN BHIMRAO GURAV 
Date: 2022.08.12 15:18:26 +05'30° 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- निवड नस्ती, साप्रवि/का.१४ब 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


